महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिव्याख्याता संवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक-ससेप्र ४४१७/प्र.क्र.२४०/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 

१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(३)(३)/११२४/दहा, दिनांक ३०.१.२०१७ 

२. झा. शि. व क्री. वि., शासन आदेडा क्रमांक : ससेप्र-४४१७/प्र.क्र.४४/प्रशञा-२, 
दिनांक ४.०८.२०१७, दिनांक २५.९.२०१७ व दिनांक २.४.२०१८ 

३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(३)(३)/११२४/दहा, दिनांक ९.८.२०१७ 

४. शा. शि. व क्री. वि., शासन आदेशा क्रमांक : ससेप्र-४४१७/प्र.क्र.१६७/प्रशा-२, 
दिनांक २२.०२.२०१८ 

५. शा. शि. व क्री. वि., शासन STAT क्रमांक : ससेप्र-४४१७/प्र.क्र.१६७/प्रशा-२, 
दिनांक २३.०२.२०१८ 

६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १५(३)(३)/११२४/दहा, दिनांक ५.०१.२०१८ 

७. शा. शि. व क्री. वि., शासन SAA क्रमांक : ससेप्र-४४१७/प्र.क्र. २४०/प्रशा-२, 
दिनांक २.०५.२०१८ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधीळ अधिव्याख्याता संवर्गातील 
सरळसेवेच्या कोटयातील रिक्‍त असलेल्या पदांकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये 
एकूण ११० पैकी १०९ उमेदवारांची शासनास शिफारस केलेली होती. सदर उमेदवारांना वेतन बँड रू. 
९,३००-३४,८०० (ग्रेड वेतन रू.४,४००/-) या वेतन संरचनेतील अधिव्याख्याता संवर्गात वाचा येथील संदर्भाधीन 
विविध आदेशान्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्‍ती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी श्री. कुमार दत्तू पाटील यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१७ नुसार "तात्पुरती नियुक्‍ती" देण्यात 
आली आहे. सदर नियुक्ती ही कमाल ६ महिन्याच्या कालावधीपुरती देण्यात आली आहे. श्री. कुमार पाटील 
यांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्र पडताळणी अहवालात त्यांच्याविरूद्ध मिरज ग्रामिण पोलीस ठाणे, जि. सांगली येथे 
गु. र. नं. ९१/२०१७ भादंविस-४९८(अ), ३२३, ५०४, ५०४६,३४ नुसार गुन्हे दाखल असल्याबाबत पोलीस 
अधिक्षक, सातारा यांनी कळविले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१४ च्या शासन 


शासन आदेश क्रमांकः MAH ४४१७/प्र. क्र.२४०/प्रशा-२ 
श्री. कुमार दत्तू पाटील यांचे प्रकरण सादर करण्यात आले असता, सदर समितीने श्री. पाटील यांना शासन 
सेवेत घेण्याची शिफारस केली आहे, त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे. 


शासन आदेश- 

वाचा येथे नमूद दिनांक २.५.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी श्री. कुमार 
दत्तू पाटील यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१७ नुसार "तात्पुरती नियुक्‍ती" देण्यात आली आहे. सदर नियुक्‍ती ही कमाल ६ 
महिन्याच्या कालावधीपुरती देण्यात आळी आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१४ च्या 
शासन परिपत्रकानुसार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीसमोर श्री. कुमार दत्तू पाटील यांचे प्रकरण सादर करण्यात आले असता, सदर समितीने श्री. पाटील 
यांना शासन सेवेत घेण्याची शिफारस केली असल्यामुळे ती मान्य करून श्री. कुमार दत्तू पाटील यांना 
अधिव्याख्याता पदावर दिलेली पदस्थापना संदर्भात नमूद शासन आदेशा, दिनांक २ मे, २०१८ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देत आहे 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१११९११५५२८०२२१ असा आहे. हा शासन 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. हुगळी, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Basaveshwar 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

) सर्व संचालक 

४) सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ 
) 
) 
) 


सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक/निरंतर) 
८) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः MAW ४४१७/प्र. क्र.२४०/प्रशा-२ 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 


3 


) 

) सर्व विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य यांचे स्वीय सहाय्यक 

) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या. - १२) यांचे स्वीय सहाय्यक 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) 

) 

) 


(> 


Co 


4 


an 


सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या. - १६ ब) यांचे स्वीय सहाय्यक 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
९) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


&. 


SS 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


